अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, 
नागपुर यांचे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
गुण नियंत्रण विभाग, खामगांव यांना सर्व 
प्रयोजनार्थ आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-बीजीएम १०.२१/(१८१/२१/अर्थ-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- १० फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा:-१) शासन निर्णय क्रमांक: आढावा २०१९/प्र.क्र.९५/१९/आस्था (पुनर्रचना), दि.२१ जुले २०२०. 


प्रस्तावना:- 

नागपुर व अमरावती विभागात प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(2॥॥<5१) ७ प्रकल्प व बळीराजा 
जलसंजीवनी योजना(8.5%) ६९ प्रकल्प व इतर नियमित vo प्रकल्प बांधकामे अशी एकूण १२३ 
प्रकल्प बांधकामे सुरू आहेत. अमरावती प्रदेश्ांतर्गत असलेल्या feria मोठा प्रकल्प, अकोला 
जिल्ह्यातील काटेपूर्णा व बुलढाणा जिल्ह्यातील खडकपूर्णा प्रकल्पांच्या उर्वरित कामांच्या 
गुणनियंत्रणासाठी खामगांव येथे गुणनियंत्रण विभाग संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित 
करण्यात आला असून गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर या ३ मंडळांतर्गतच्या विभाग, 
उपविभागीय कार्यालये व प्रयोगशाळांची फेररचना करण्यात आळी आहे. त्यानुषंगाने अधीक्षक 
अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, नागपुर यांचे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, 
खामगांव यांना सर्व प्रयोजनार्थ आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. यानुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय:- 

अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, नागपुर यांचे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण 
विभाग, खामगांव यांना सर्व प्रयोजनार्थ आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८मधील नियम क्रमांक १५६ च्या 
तरतुदीनुसार वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०२१/२३०/कोषा-प्रशा-५, 
दि.२८.१२.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१०१६५३३३५३२७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2022.02.10 16:54:53 +05'30' 


(सतिठशा जोंधळे) 
आंतर वित्तीय सल्लागार व सहसचिव 


प्रति, 
अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, नागपुर 
प्रत: 
१) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२१/(१८१/२१)/अर्थ-१ 


२) महालेखापाल १/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

३) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) उपसचिव, सेवा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) अ.अ.,गुणनियंत्रण मंडळ, नागपुर 

कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, खामगांव, जि.बुलडाणा. 

८) वित्त विभाग (व्यय-१२/अर्थ-१०/अर्थोपाय/साउ/अर्थबळ/कोषाप्रश्‍ा-५), मंत्रालय, मुंबई 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा. 

१०) अर्थ-१/२ कार्यासन संग्रहार्थ. 


के aS a aS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


